आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात खास 
शिक्षण व मार्गदर्शन केंद्राची स्थापना या 
योजनेंतर्गत निधी वितरण. 
(लेखाशीर्ष २२३० ०७५५) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन ६ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ डिसेंबर, २०२३. 


) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. निधी २०२३/ प्र.क्र.१०१/ का-०९,दि.३.११.२०२३. 
) शासन पत्र, आदिवासी विकास विभाग, क्र. प्रशिक्षण-२०२१/ प्र.क्र.६३/ का-०९, दि.१४.१२.२०२३. 

४) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती, क्र.प्रशिक्षण-२०२१/ प्र.क्र.६३/ का-०९. 
प्रस्तावना :- 

आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त काही शासकीय आश्रमशाळांना संलग्न व्यवसाय 
प्रशिक्षण केंद्र चालविण्यात येत आहेत. यापैकी काही प्रशिक्षण केंद्रामध्ये सन २०२२-२३ व सन २०२३- 
२४ या वर्षात कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाकरीता निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आयुक्त, 
आदिवासी विकास नाशिक यांचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाळा होता. सदर प्रस्तावास अनुसरून 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपुर यांच्या अधिनस्त रूपापेठ येथील ८ 
कर्मचाऱ्यांच्या कार्यरत असलेल्या कालावधीचे मानधन अदा करण्यासाठी आयुक्‍त, आदिवासी विकास 
नाशिक यांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ याखाली 
मुख्य लेखाशीर्ष २२३०, कामगार व सेवायोजन या खाली (०१) (०१) खास शिक्षण व मार्गदर्शन केंद्राची 
स्थापना या योजनेंतर्गत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपुर यांच्या 
अधिनस्त शासकीय आश्रमशाळेस संलग्न रूपापेठ येथील व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रांमधील ८ 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४ या कालावधीचे मानधन अदा करण्यासाठी सन २०२३- 
२४ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींतून खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 

योजनेचे नाव व लेखाशी बाब । अर्थसंकल्पित तरतूद | यापुर्वी वितरीत | सदर झा.नि. अन्वये वितरीत 

सन २०२३-२४ निधी करण्यात येत असलेला निधी 

खास शिक्षण व मार्गदर्शन । ५०, इतर ४९९.९९ | ११२.७६९५७ १५.४८ 
केंद्राची स्थापना (२२३० ०७५५) खर्च 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.१५.४८ लाख (अक्षरी रुपये पंधरा लाख अठ्ठेचाळीस हजार फक्‍त) इतका 


निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 


वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२ /कार्यासन.६ 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला असून निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शातींचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. प्रस्तावातील कडीकसा येथील व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित 
मानधनाबाबत त्यांच्या उपस्थितीच्या अनुषंगाने उचित निर्णय घेऊन आवऱ्यकतेनुसार निधी 
उपलब्धतेबाबत झासनास प्रस्ताव सादर करावा. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास पाठवावी व निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील 
निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२८१५१५३८६१२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
Kl RA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296 
Kl SA N RAO 205b9a874631831a2beea0beScb381a34e8, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=344DE3FFO7B9439DD11CAF7 
28255ASEBOAODD495EF82F989931088637D 
821100, cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
६. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

७. प्रकल्प अधिकारी,एकात्मीक आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपुर 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

qo, निवड नस्ती (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


